सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) तसेच 
अधिनस्त कार्यालयांचा एकत्रित वाहन 


आढाव्यास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन-२००९/१६०/ ३८/ प्र.क्र. ९२ /यं.बां.सा. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. वाहन-१०००/ प्र.क्र.६५/ २००१/विनियम, दिनांक १०.०९.२००१. 


२) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. वाहन- २०१३ /प्र.क्र.४६/ १३/ विनियम, दिनांक ०३.१०.२०१७. 
प्रस्तावना : - 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) तसेच अधिनस्त कार्यालये १) सा.बां.प्रा. विभाग, मुंबई/ पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर २) मुख्य अभियंता, विद्युत, सा.बां.वि., मुंबई ३) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग सा.बां. प्रा. विभाग ४) विषेश प्रकल्प सा.बां.प्रादे, मुबंई ५) संचालक, उद्याने व उपवने ६) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, 
म.रा. मुंबई, ७) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी, नवी मुंबई, ८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप व कक्षा पाहता अशा पदांकरीता अनुज्ञेय 
वाहनांबाबतचा आढावा घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.त्यानुसार राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनंतर शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) तसेच अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदा-यांचा विचार करुन कोणत्या पदांकरीता वाहन सुविधा उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे, याबाबत निर्णय 
घेण्यात आला असून त्याप्रमाणे वाहन आढावा मंजूर करण्यात येत आहे. वाहन आढाव्याचा कार्यालयनिहाय संक्षिप्त 
विवरणपत्र सोबतच्या सुधारित प्रपत्र “अ” व गोषवा-या प्रमाणे आहे. 


वाहन अनुज्ञेयबाबतच्या अटी खालीलप्रमाणे 
१. राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने विभागाचा वाहन आढावा मंजूर केल्यानंतर त्यात अनुज्ञेय केलेल्या 
वाहनांच्या संख्येपेक्षा विभागाकडे सद्य:स्थितीत असणा-या वाहनांची संख्या अतिरिक्‍त ठरत असल्यास या 
अतिरिक्त वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करता येणार नाही. सदरची अतिरिक्त वाहने अनुज्ञेय 
असलेल्या अन्य कार्यालयांकडे त्वरीत हस्तांतरीत करण्यात यावीत. 


२. यंत्र सामग्री वाहनांची (ट्रक, टिप्पर, वॉटर टँकर, रोड रोलर, ट्रक्टर, मोबाईल व्हॅन, मिनी बस, डोझर, 
फिरते पूल तपासणी यंत्र इ.) नोंदणी संगणक प्रणालीवर करावी. 


३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १४१ निर्लेखित वाहनांची महावाहन या संगणक प्रणालीवर नोंदणी 
करावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२ /यं.बां.सा. 


४. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अतिरिक्‍त वाहने वगळून उर्वरित निलेंखित वाहनांच्या बदली नवीन 
वाहने खरेदी करण्यास वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीचे अध्यक्ष यांचे मान्यतेने 
परवानगी घेण्यात येईल. 


५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ कार्यालयात खरेदी केलेली वाहने व भाडयाने घेतलेली/ 
घ्यावयाची वाहने यांची संख्या, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीकडून वाहन आढाव्यास अनुज्ञेय केलेल्या 
वाहन संख्येच्या मर्यादेत असणे आवश्‍यक आहे. 


६. तसेच वाहन भाडयाने घेण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता 
आवर्यक राहील. 


2) हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 320 / विनियम, दि. 20.019.209¢/ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२७१२०८०६४६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Ditty sey Ant opel 
Anita Mohsin co Hos 


Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ea301388f7ad90c42cd7371a0c 
(0 a | a £68915 1af343e6aa289008¢23216a8ab92 
4b97, cn=Anita Gopal Lad 


Date: 2018.10.04 15:35:45 +05'30' 


(अनिता लाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,(दोन प्रती). 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
७. स्वीय सहाय्यक, सचिव(बांधकामे), सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
८. स्वीय सहाय्यक, सचिव(रस्ते), सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


९. मुख्य अभियंता तथा सहसचिव , सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२ /यं.बां.सा. 
qo. आंतर वित्तिय सल्लागार व सह सचिव, सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. उपसचिव (रा.म)) , सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ अमरावती/ औरंगाबाद./ नागपूर. 
१३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां.) प्रादेशिक विभाग. मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई . 
१५. मुख्य अभियंता, (विशेष प्रकल्प) सा.बां.प्रा. विभाग, मुंबई. 
१६. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई. 
१८. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. दक्षता पथक मेडळ, मुंबई. 
१९. अधीक्षक अभियंता दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर. 
२०. अधीक्षक अभियंता(यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
२१ .अवर सचिव TA), सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
२२. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई. 
२३. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
२४. कार्यासन अधिकारी, अर्थ-३, सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई. 


२५. निवडनस्ती, यंबांसा. 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२ /यं.बां.सा. 
सुधारीत विवरणपत्र “अ 


अ. वाहन अनुज्ञेय करण्यात येत अस अनुज्ञेय असलेली | एकूण अनुज्ञेय 
क्र. अधिकारी वाहने वाहने 


[क्र [जप 
हाण क आ ला ताड हह 
न न्कन 
ins कळक 
a 
a 
॥ सचिव रस्ते क a 


५) मुख्य अभियंता व सहसचिव 

अधीक्षक अभियंता व उपसचिव (५पदे) 
तांत्रिक 

व उपसचिव अतांत्रिक व इतर अधिकारी 
कर्मचाऱ्यांकरीता स्टाफ कार 


२. | सा.बां. प्रादे.वि. मुंबई (१) मुख्य अभियंता - 
(२५ कार --९१ 
मुख्य अभियंता कार्यालयीन जीप) 
वाहन ( कार) प्रस्तावित 
केले आहे.सदर वाहन 
अनुज्ञेय नाही. 


(athlete अभियंता, 
मुंबई/ठाणे/रत्नागिरी /रायगड,नवी 
मुंबई 


(५)का.अ. उत्तर मुंबई अंधेरी व त्यांच्या 


अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 

(६) का.अ. मध्य मुंबई वरळी व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उपअभियंता 

(७ का.अ.एकात्मिकृत घटक,मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५उपअभियता 
(८) का.अ.,सा.बां.वि.,प्र.वि चेंबूर, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील४ उपअभियंता 


(९) का.अ., इमारती व बांधकाम विभाग, 
मुलुंड व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
४उ.अ 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


(१०) का.अ.(सा.बां.वि.क्र.१ ठाणे व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ९उपअभियंता 
(११) का.अ. (सा.बां.वि.क्र.२), ठाणे व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील६ उपअभियंता 
(१२) का.अ. सा.बा.वि.जव्हार व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उपअभियंता 


(१३) का.अ. सा.बा.वि.पालघर व त्यांच्या 
अधिपत्याखाळील ६उपअभियंता 

(98) का.अ. मार्गप्रकल्प विभाग, कोकण 
भवन व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ 
उ.अ. 

(१५) का.अ., उत्तर रत्नागिरी सा.बां.वि. 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ 
उपअभियंता 

(१६) का.अ. मार्गप्रकल्प विभाग, 
रत्नागिरी व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
५उपअभियंता 

(१७ का.अ., सा.बां.वि., चिपळूण व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ६उपअभियंता 
(१८) का.अ., सा.बां.वि., कुडाळ, 
मु.कणकवली व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४उपअभियंता 

(१९) का.अ., सा.बां.वि., सावंतवाडी व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५उपअभियंता 
(२०) का.अ. सा.बां.विभाग, पनवेल व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील७ उपअभियंता 
(२१) का.अ., सा.बां.वि., अलिबाग व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ६उपअभियंता 
(२२) का.अ., सा.बां.वि., महाड व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उपअभियंता 
(२३) का.अ. मार्गप्रकल्प विभाग,महाड व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३ उपअभियंता 


३. | विशेष प्रकल्प (9) मुख्य अभियंता १ 84 वाहने 
सा.बां.प्रादेशिक मुंबई. (92 PIR+33 
(२)अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम १ जीप 
ie = 


(3) का.अ., बहुमजली इमारती बांधकाम 


विभाग, कुर्ला, मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 


8. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
कोकण भवन, नवी मुबंई 


(४ का.अ.,ठाणे खाडी पूल विभाग क्र.१, 
कोकण भवन, नवी मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 


(4) का.अ.मुंबइ रस्ते विकास व 
संकल्पचित्र विभाग क्र.१ बांद्रा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ९ उप अभियंता 

(६) का.अ., सा.बां.विशेष प्रकल्प विभाग, 
आरे व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 


उपअभियंता 

(७ का.अ., बांधकाम विभाग, वरळी मुंबई 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३ 
उपअभियंता 

(८) का.अ.छ.शि.म.स्मारक प्रकल्प 
विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 
उप अभियंता 


(९) किनारी अभियंता, बांद्रा, मुंबई 


(90) पत्तन अभियंता, Gas विभाग(उत्तर) 
कोकणभवन नवी मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५उप अभियंता 

(99) पत्तन अभियंता, रत्नागिरी पत्तन 
विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४उप 
अभियंता 


(१२) पत्तन अभियंता सिंधुदूर्ग पत्तन ४ 

विभाग, ओरोस व त्यांच्या 

अधिपत्याखालील ४ उपअभियंता 

Bre 

अधिक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग 

मंडळ, वांद्रा, 

मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

(३) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 

ठाणे व त्यांच्या अधिपत्याखाळील२ उप 

अभियंता 

(8) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग,पेण २ 

व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४उप 

अभियंता 

(4) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग षु 

विभाग,रत्नागिरी व त्यांच्या 

अधिपत्याखालील ५उप अभियंता 


६७ वाहने (१९ 
कार + ४८ 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय HATH: वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


सा.बां.प्रादेशिक विभाग,पुणे 


मुख्य अभियंता कार्यालयीन 
वाहन ( कार) प्रस्तावित 
केले आहे.सदर वाहन 
अनुज्ञेय नाही. 


(६) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग,पुणे 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३उप 
अभियंता 

(७ का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग 
विभाग,नाशिक व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५उप अभियंता 

(८) का.अ.राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, धुळे 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ उप 
अभियंता 

(९) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
कोल्हापूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 
उपअभियंता 

(१०) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
सोलापूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ 
उप अभियंता 


(११) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
औरंगाबाद व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
३ उप अभियता 

(१२) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
नांदेड व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 


उप अभियंता 

(१३) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
लातूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 
उप अभियंता 

(१४) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ 
उप अभियंता 

(१५) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
अकोला व त्यांच्या अधिपत्याखालील ६ 
उपअभियंता 

(१६) का.अ., राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
गडचिरोली व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
४ उपअभियता 

(१ मुख्य अभियंता, सा.बां.वि.पुणे. 


(२) सहा.मुख्य अभि (यांत्रिकी) 


११७ वाहने 
(२६ कार-- 
९१ जीप) 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


(३) अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, 
पुणे/सातारा/ सोलापूर/कोल्हापूर 
(४ का.अ. सा.बां.वि.पुणे व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ७ उप अभियंता 
(4) का.अ. सा.बां.(उत्तर) वि.पुणे व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ 
उपअभियंता 
(६) का.अ. सा.बां.वि.(पूर्व) पुणे व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ९ उपअभियंता 
(७ का.अ. सां.बां.वि.(दक्षिण) विभाग, 
पुणे आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील 
७उपअभियंता 
(८) का.अ. सा.बां.वि.(इमारती) पुणे व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उपअभियंता 
(९) का.अ. मार्गप्रकल्प विभाग क्र.१ पुणे 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ उप 
अभियंता 
(90) का.अ., सा.बां.प्रकल्प विभाग, पुणे 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ उप 
अभियंता 
(११) का.अ. सा.बां.वि.सातारा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ७ उप अभियंता 
(१२) का.अ. सा.बा.(पश्चिम) वि.सातारा 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ८ उप 
अभियंता 
(१३)) का.अ. मार्गप्रकल्प वि.सातारा व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप 
अभियंता 
(98) का.अ. सा.बां.वि.सोलापूर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 
(१५) का.अ. सा.बां.वि.-२ सोलापूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप 
अभियंता 
(१६) का.अ. सा.बां.वि. अकळूजव 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप 
अभियंता 
(१७ का.अ. सा.बां.वि.पंढरपूर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 
(१८) का.अ., सा.बां.वि. कोल्हापूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उपअभियंता 
पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय HATH: वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


सा.बां.प्रादेशिक 
विभाग,नारिक 


मुख्य अभियंता कार्यालयीन 
वाहन ( जीप) प्रस्तावित 
केले आहे. सदर वाहन 
अनुज्ञेय नाही. 


(१९) का.अ., सा.बां.वि.(द.) कोल्हापूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उपअभियंता 
(२०)का.अ., सा.बां.वि.(विशेष प्रकल्प) 
कोल्हापूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 
उपअभियंता 

(२१)का.अ., सा.बां.वि. मिरज व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ७ उपअभियंता 

(२२) का.अ. सा.बां.वि.(प.) सांगली व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ उपअभियंता 
(23) का.अ. मार्गप्रकल्प विभाग, सांगली 
व अधिपत्याखालील २ उपअभियंता 

(9) मुख्य अभियंता, सा.बां.वि. नाशिक 


(२) सहा.मुख्य अभि. (यांत्रिकी) 
सा.बां.वि.नाऱशिक 


(३) अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, 
नाशिक/धुळे/ जळगाव, अहमदनगर 

(४ का.अ. सा.बां.वि. नाशिक व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ९ उप अभियंता 

(4) का.अ. सा.बा.वि. मालेगांव व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ३ उप अभियंता 

(६) का.अ. आदिवासी सा. बां. विभाग 
कळवण व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 
उप अभियंता 

(७ का.अ. सा.बां.वि.(उ.) नाशिक व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ८ 
उपअभियंता 

(८) का.अ. सा.बां.वि.(पू) नाशिक व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उपअभियंता 
(९) का.अ. सा.बां.वि.धुळे व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ८ उपअभियंता 

(90) का.अ.सा.बां.वि.शाहादा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उपअभियंता 
(११का.अ. सा.बां.वि. नंदूरबार व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उपअभियंता 


११० वाहने 
(२५ कार-- 
८५जीप) 


७. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


सा.बां.प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद 


(92) का.अ. रो.ह.यो.(सा.बां) विभाग धुळे 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ 
उपअभियंता, 

(१३) का.अ. सा.बां.वि.जळगाव व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ७ उपअभियंता 

(१४ का.अ.सा.बां.वि. क्र.२, जळगांव व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३ उप 
अभियंता 

(१५) का.अ. सा.बां.वि.(उत्तर), जळगांव व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उपअभियंता 
(१६) का.अ. सा.बां.वि.अंमळनेर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उपअभियंता 
(१७ का.अ. मार्गप्रकल्प वि.जळगांव व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ उपअभियंता 
(१८) का.अ. सा.बां.वि.अहमदनगर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ८ 
उपअभियंता 

(१९) का.अ. सा.बां.वि.संगमनेर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ७ उपअभियंता 

(२०) का.अ. मार्ग.प्र. वि.क्र.२ अहमदनगर 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ 
उपअभियंता 

(29) का.अ. रोहयो(कायीवि.अहमदनगर 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ 
उपअभियंता 

(22) का.अ. जा.बंक प्र.वि.अहमदनगर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उपअभियंता 


(१) मुख्य अभियंता, सा.बां.वि.औरंगाबाद ११९ वाहने 
(२४ कार-- 
(२) सहा.मुख्य अभि.(यांत्रिकी) सा.बां.वि. ९५ जीप) 


औरंगाबाद 

(३) अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद/ 
नांदेड/ उस्मानाबाद 

(४ का.अ. सा.बां.वि.औरंगाबाद व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ९ उप 
अभियंता 

(4) का.अ. सा.बां.(प.)वि.औरंगाबाद व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ९ उप 
अभियंता 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


(६) का.अ. जा.बक प्र.वि.औरंगाबाद व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उप 
अभियंता 

(७ का.अ. सा.बां.वि.जालना व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 
(८)का.अ. सा.बां.वि.परतूर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 

(९) का.अ. मा.प्र.वि.जालना व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 

(१० का.अ. सा.बां.वि.नांदेड व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ८ उप अभियंता 

(११) का.अ. सा.बां.वि.भोकर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 

(१२) का.अ. सा.बां.वि.परभणी व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ८ उप अभियंता 

(१३) का.अ. सा.बां.वि.हिगोली व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 

(98) का.अ.सा.बां.वि., देगलूर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 


(१५) का.अ. सा.बां.वि.उस्मानाबाद व 


त्यांच्या अधिपत्याखाळील ७ उप 
अभियंता 

(१६) का.अ. बांधकाम वि.उस्मानाबाद व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप 
अभियंता 

(१७ का.अ. सा.बां.वि.लातूर व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 
(१८) का.अ.सा.बां.वि.क्र.२ लातूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप 
अभियंता 

(१९)का.अ. सा.बां.वि.निळंगा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 

(२०) का.अ.सा.बां.वि.अंबाजोगाई व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उप 
अभियंता 

(२१) का.अ.सा.बा.वि.बिड व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ३ उप अभियंता 

(२२) का.अ.सा.बां.वि.क्र.२ बीड व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३ उप 
अभियंता 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


८ [| सा. बां. प्रादेशिक विभाग, | (१) मुख्य अभियंता, 
अमरावती 


मुख्य अभियंता कार्यालयीन 
वाहन (कार) प्रस्तावित केले 
आहे. सदर वाहन अनुज्ञेय 
नाही. 


7 ७७ वाहने 
(२० कार 
--५७ जीप) 


eee [a 


अधीक्षक अभियंता() सा.बां.मंडळ 

अमरावती, (ii) सा.बां.मंडळ अकोला 
(ii) ST. ASO यवतमाळ 

) कार्य.अभि. सा.बां.वि.अमरावती व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 
(५)का.अ. सा.बां.वि.अचलपूर, व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 
(६)का.अ. वि.प्रकल्प वि. अमरावती व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 
(७ का.अ. वि.प्रकल्प वि.क्र.२ दर्यापूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 
(८) का.अ. मार्ग प्रकल्प विभाग, अमरावती 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३ उप 
अभियंता 
(९) का.अ. सा.बां.वि. अकोला व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 
(१०) का.अ. सा.बां.वि. वाशिम व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 
(११) का. अभियंता सा.बां.वि. खामगाव,व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 
(१२) का.अ. सा.बां.वि. बुलढाणा व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 
(१३) का.अ. जाग.बॅक प्रकल्प वि.अकोला 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ उप 


(१४का.अ. सा.बां.वि.यवतमाळ व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 

(१५) का.अ. सा.बां.वि. पांढरकवडा व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 


(१६) का.अ. सा.बां.वि. पुसद व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


सा.बां.प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 


मुख्य अभियंता कार्यालयीन 
वाहन ( कार) प्रस्तावित 
केले आहे सदर वाहन 

केले आहे. सदर वाहन 
अनुज्ञेय नाही. 


(१७) का.अ. विशेष प्रकल्प, यवतमाळ व he ४ 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप अभि. 

(१८) का.अ. मार्ग प्रकल्प विभाग २ 
यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ 


उप अभियंता 


(१) मुख्य अभियंता १११ वाहने 
(२३ कार-- 


(२) सहा.मुख्य अभि. (यांत्रिकी), 
सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

(३) अधि.अभि.()सा.बां.मंडळ नागपूर, 
()सा.बां.मंडळ चंद्रपूर, (॥) सा.बां.मंडळ 
गडचिरोली, 


(४ का.अ. सा.बां.वि.-१, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ उप 
अभियंता 

(4) का.अ. सा.बां.वि.-२, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उप 
अभियंता 

(६) का.अ. सा.बां.वि.-३, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ उप 
अभियंता 

(७ का.अ. सा.बां.वि.(वि.प्र) नागपूर व 


त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उप 
अभियंता 


(८) का.अ.एकात्मिकृत घटक (वेद्यकोय) 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील ६ 
उप अभियंता 

(९)का.अ. जागतिक बॅक प्रकल्प विभाग 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ 
उप अभियंता 

(१०) का.अ. सा.बां.वि.भंडारा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ९ उप अभियंता 

(११) का.अ.,सा.बां.वि.क्र.१ गोंदिया व 
अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 
(१२)का.अ.सा.बां.वि.क्र.२ गोंदिया व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ५ उप 
अभियंता 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


(१३) का.अ. सा.बां.वि.-१ चंद्रपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उप 
अभियंता 
(98) का.अ. सा.बां.वि.-२ चंद्रपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उप 
अभियंता 
(१५) का.अ. सा.बां.वि.नागभीड व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ६ उप अभियंता 
(१६) का.अ. सा.बां.वि.वर्धा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ८ उप अभियंता 
(१७) का.अ. सा.बां.वि.आवी व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 
(१८) का.अ. सा.बां.वि.-१ गडचिरोली व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ६ उप 
अभियंता 
(१९) का.अ. सा.बां.वि.-२ गडचिरोली व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ उप 
अभियंता 
(२०) का.अ. सा.बां.वि.अलापल्ली व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील 3 उप 
अभियंता 
(२१) का.अ., वि.प्र.वि., सिरोचा व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील २ उप 
अभियंता 

qo. | मुख्य अभियंता ( विद्युत ) | (१)मुख्य अभियंता ५६ वाहने (१५ 

सा.बां.विभाग,मुबंई सा.बां.वि.,मुंबई कार +89 


(२) अधीक्षक अभियंता पुणे /नागपूर २ 
(३) कार्यकारी अभियंता दक्षिण मुंबई 
विद्यधु विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ उप अभियंता 

(४) का.अ. मध्य मुंबई विद्यूत विभाग व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ उप अभियंता 

(५ का.अ. उत्तर मुंबई विद्यूत 


विभाग,मुंलुंड व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ३ उप अभियंता 

(६) का.अ.कृषि बां.विद्यूत विभाग क्र.५, 
मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ उप 
अभियंता 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


(७ का.अ. ठाणे विद्यूत विभाग, ठाणे व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ५ उप अभियंता 


) का.अ. पूणे विद्यूत विभाग, पुणे व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ उप अभियंता 
(९) का.अ. कोल्हापूर विद्यूत विभाग, 
कोल्हापूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 
उप अभियंता 
(१० का.अ. नाशिक विद्यूत विभाग, 
नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 
उप अभियंता 
(११) का.अ. औरंगाबाद विद्यूत विभाग, 
औरंगाबाद व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 
उप अभियंता 


(१२) का.अ. उस्मानाबाद विद्यूत विभाग, 
उस्मानाबाद व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
३ उप अभियंता 

(१३) का.अ. नागपूर विद्यूत विभाग, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील ७ 


उप अभियंता 
(१४ का.अ. अमरावती विद्यूत विभाग, 
अमरावती व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ 
उप अभियंता 


उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
मुंबई, पुणे, नागपूर, औरगांबाद 


२.अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, कोकण भवन, नवी मुबंई 
q त्यांच्या अधिपत्याखळीलळ दोन 
कार्यकारी अभियंता, तसेच एक उप. 
अभि. व तीन सहा. संशोधन अधिकारी 
(वाहन अनुज्ञेय नाही) 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी 
सा.बां. वि. कोकण भवन, 
नवी मुबंई. 


अधीक्षक अभियंता 
संकल्पचित्र मंडळ,कोकण 
भवन, नवी मुबंई 


३.अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, पुणे व त्यांच्या 
atures दोन _ कार्यकारी 
अभियंता, तसेच एक उप. अभि. व तीन 
सहा. संशोधन अधिकारी (वाहन अनुज्ञेय 


नाही) 


४.अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ,नाशिक व त्यांच्या 
अधिपत्याखळीलळ दोन _ कार्यकारी 
अभियंता, तसेच एक उप. अभि. व दोन 
सहा. संशोधन अधिकारी (वाहन अनुज्ञेय 
नाही) 

५. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ,औरंगाबाद व त्यांच्या 
अधिपत्याखळीळ दोन _ कार्यकारी 
अभियंता, तसेच एक उप. अभि. व तीन 
सहा. संशोधन अधिकारी (वाहन अनुज्ञेय 
नाही) 


६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, अमरावती व त्यांच्या 
अधिपत्याखळीलळ दोन _ कार्यकारी 
अभियंता, तसेच एक उप. अभि. व दोन 
सहा. संशोधन अधिकारी (वाहन अनुज्ञेय 
नाही) 

७. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ,नागपूर व त्यांच्या 
अधिपत्याखळीळ दोन _ कार्यकारी 
अभियंता, तसेच एक उप. अभि. व दोन 
सहा. संशोधन अधिकारी (वाहन अनुज्ञेय 
नाही) 


अधिक्षक अभियंता 


१.अधीक्षक अभियंता,संकल्प चित्र मंडळ 
(पूल/ इमारत) नवी मुंबई 


AN 


AN 


AN 


AN 


१ कार 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


२.कार्यकारी अभियंता, पूळ मानक, नवी 
मुबंई/ पूल, पुणे,नागपूर 

कार्यकारी अभियंता (पूल)घटक क्र.१/ 
क्र.३/नाशिक औरंगाबाद. (वाहन अनुज्ञेय 
नाही.) 

३.का.अ. इमारत मानक, नवी मुबंई 
संकल्पचित्र विभाग(पूल) पुणे. 
क.अ./इमारत घटक क्र.१ 


/क्र.२/इमारती मुबंई (वाहन अनुज्ञेय 
नाही) 


ee संचाक अ |__6१_|____ 
२.सहाय्यक संचालक, उद्याने व उपवने , 
मुंबई/पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२००९/१६०/ ३८७/ प्र.क्र. ९२/यं.बां.सा. 


गोषवारा 
अनु. क्रं कार्यालयाचे नाव अनुज्ञेय करावयाच्य वाहनांची 
संख्या 

aaa मंत्रालय (QE ) कार ०७ ०७ 
a मुबंई विभागातील सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, २२८ 

मुंबई. (२५ कार -- ९१ जीप) त्तर 

विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुंबई (१२ कार + 33 जीप ) 

राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोकण भवन नवी मुंबई. 

(१९ कार -- ४८ जीप) 
३. सार्व. बांध. प्रादे. वि, पुणे - (२६ कार 5९१ जीप ) ११७ 
४. सार्व.बांध.प्रादेववि, ABT - ( २५कार-- ८५ जीप ) शिका 
ष्‌. सार्व.बांध.प्रादेववि, औरंगाबाद - (२४ कार + ९५ जीप ) ११९ 
६. सार्व.बांध. प्रादे. वि, अमरावती -( २० कार -- ५७जीप ) ७७ 
७. सार्व.बांध.प्रादे.वि, नागपूर - (२३ कार-- ८८ जीप) i आका ११ 
८. मुख्य अभियंता ( विद्युत) मुंबई - (१५ कार -- ४१ जीप ) ५६ 
९. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ २१ 

(१९ कार--२जीप ) 
i उपवने व उद्याने- (१कार) ०८ 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ- (५कार ) 

संकल्पचित्र - (१कार ) 

यांत्रिकी - ( १कार) 

एकुण अनुज्ञेय वाहन ( 223 कार-- ६३१ जीप ) ८५४ 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


